पुणे व पिंपरी-चिंचवड शहर सीसीटीव्ही प्रकल्प सल्लागार 
म्हणून नियुक्‍त केलेल्या मे. पीडब्ल्यूसी कंपनीस माहे 
२०.९.२०२३ ते २९.२.२०२४ या कालावधीकरीता 
केलेल्या कामाचे देयक अदा करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : सीसीटी-३६१६/प्र.क्र.9६/भाग-९/ए-752240/पोल-३ 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, २ रा मजला, मुंबई - ४०० ०३२. 
दिनांक : २१ मार्च, २०२४. 


वाचा; 


१. शासन निर्णय, माहिती व तंत्रज्ञान संचालनालय, क्रमांक : GAD-AIGH ०८०/४/ २०१४- 
0/0 DIRECTORATE OF IT-DIT (MH), दि.०१.०७.२०१४, 
दि.१९.०७.२०१७, दि.०९.१०.२०१७, दि.२०.०३.२०१८, दि.०९.०५.२०१९ व दि. २४.४.२०२३. 
२. शासन निर्णय, गृह विभाग क्र.सीसीटी ३६१५/प्र.क्र.९३/पोल-३, दि.२९.०५.२०१५. 
3. शासन निर्णय, गृह विभाग क्रमांक सीसीटी-३६१५/प्र.क्र.७६/भाग-१/पोल-३, 
दि.२५.०७.२०१६, दि.०५.०६.२०१७, दि.२५.०७.२०१७, दि.१३.१२.२०१८, 
दि.२३.१०.२०१९, दि.११.०६.२०२१, दि.२४.११.२०२१, दि.०२.०२.२०२२व 
दि.०९.०५.२०२२ दि.६.३.२०२३. 
४.गृह विभाग, उच्च स्तरीय शक्‍ती प्रदत्त समितीच्या (HPC) दि.८.१.२०२४ रोजीच्या बैठकीचे इतिवृत्त. 
५.शासन निर्णय, गृह विभाग क्रमांक सीसीटी-३६१६/प्र.क्र.9६/भाग-७/पोल-३, 
दि.२८.०९.२०२२, दि.२३.६.२०२३, दि.२.८.२०२३. ,दि. .१.१२.२०२३ व दि.१२.२.२०२४ 
६.शासन निर्णय, गृह विभाग क्रमांक सीसीटी-३६१६ / प्र.क्र.9६ / भाग-६ / पोल-३, 
दि.२२.०९.२०२३. 
७. मे. प्राईस वॉटर हाऊस कुपर्स प्रा.लि. यांचे दि.१.२.२०२४ व २९.२.२०२४ रोजीचे पत्र. 
८. पोलीस आयुक्त, पुणे शहर यांचे पत्र क्र.पशा-३ / ies / पीडब्ल्यूसी देयक / माहे-सप्टेंबर-२३ 
ते जाने-२४/५२३/२०२४/२४१, दि.८.२.२०२४. 
९. पोलीस आयुक्त, पुणे शहर यांचे पत्र जा.क्र.प्रिलि-पशा-६/पीडब्ल्यूसी देयक/ माहे-फेब्रुवारी- 
२०२४/ १२२/२०२४/५३३, दि. १३.३.२०२४. 


य़स्तावना :- 

पुणे व पिंपरी-चिंचवड शहर येथील सीसीटीव्ही प्रकल्पाकरीता तांत्रिक सल्लागार म्हणुन शासन निर्णय, गृह 
विभाग दि.२९.०५.२०१५ अन्वये मे. प्राईस वॉटर हाऊस कुपर्स WAT. या कंपनीची नियुक्‍ती करण्यात आळी आहे. शासन 
निर्णय, गृह विभाग दि.२३.१०.२०१९ अन्वये मे. पीडब्ल्यूसी कंपनीच्या एका वरीष्ठ सछ़ागारास व एका सल्लागारास पूर्णवेळ 
तत्वावर दि.०१.०७.२०१९ ते दि.३०.१०.२०२० पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली. तदनंतर शासन निर्णय, गृह विभाग 
दि.११.०६.२०२१ अन्वये मे. पीडब्ल्यूसी कंपनीच्या एका वरीष्ठ सल्लागारास व एका सहल्लागारास पूर्णवेळ तत्वावर 
दि.३१.१०.२०२० ते दि.२८.०२.२०२१ पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली तसेच मे. पीडब्ल्युसी या कंपनीच्या संघातील एका 
वरिष्ठ सल्लागारास व एका सल्लागारास दि.०१ मार्च, २०२१ पासून ४ महिने किंवा ८ man-months साठी मुदतवाढ 
देण्यात आली. तद्नंतर शासन निर्णय, गृह विभाग दि.२४.११.२०२१ अन्वये मे. पीडब्ल्यूसी कंपनीच्या सध्याच्या संघातील 
एका वरिष्ठ सल्लागारास व एका सल्लागारास दि.०१ जुले, २०२१ ते दि.३१ ऑक्टोबर, 2029 पर्यंत मुदतवाढ Time & 
Material तत्वावर “Regular SLA monitoring, Quarterly SLA report & Payment Calculation for the SI and 
review of change requests completed by the SI.” या बाबींसाठी देण्यात आळी. तद्नंतर शासन निर्णय, गृह 
विभाग दि.०२.०२.२०२२ अन्वये मे. पीडब्ल्यूसी कंपनीच्या सध्या कार्यरत एका वरिष्ठ सल्लागारास व एका सल्लागारास 


शासन निर्णय क्रमांकः सीसीटी-३६१६/प्र.क्र.9७६/भाग-९/₹-७५२२४०/पोल-३ 


दि.०१ नोव्हेंबर, २०२१ ते दि.३१ जानेवारी, २०२२ पर्यंत Time & Material या तत्वावर “For capacity building within 
Police Wireless Department and submission of revised draft RFP 2.0.” या बाबींसाठी मुदतवाढ देण्यात आली. 
तद्नंतर शासन निर्णय, गृह विभाग दि.०९.०५.२०२२ अन्वये मे.पीडब्ल्युसी कंपनीच्या एका वरिष्ठ सल्लागारास दि.०१ 
फेब्रुवारी, २०२२ ते दि.३० एप्रिल, २०२२ पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली आहे. 


तसेच शासन निर्णय, गृह विभाग दि.२८.०९.२०२२ अन्वये मे.पीडब्ल्युसी कंपनीच्या एका वरिष्ठ सल्लागारास 
फेज-१ साठी प्रकल्प निरीक्षण उपक्रम आयोजित करण्याकरीता (To conduct project monitoring activities for 
Phase-9) दि.०१ मे, २०२२ ते दि.३१ मार्च, २०२३ पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली व एका अतिरिक्त व्यवस्थापकीय 
सह्लागारास दि.०१ जुले, २०२२ ते दि.३१ मार्च, २०२३ ude “For the RFP compilation and finalization, pre-bid 
activities, bid evaluation support and vendor on-boarding for Phase-2 starting Ist July, 2022 for a period 
of months.” या बाबींसाठी मुदतवाढ देण्यात आली तसेच फेज-२ साठी एका अतिरिक्त वरिष्ठ सल़्लागारास तैनात 
करण्यास सशर्त मान्यता देण्यात आली आहे. तसेच फेज-२ साठी REP प्रकाशित झाल्यानंतर याबाबतचे कार्यादेश जारी 
करण्यासाठी पोलीस आयुक्त, पुणे शहर यांना प्राधिकृत करण्यात आले आहे. उच्च स्तरीय शक्‍ती प्रदत्त समितीच्या दि. 
२५.५.२०२३ रोजीच्या बैठकीतील निर्णयानुसार पुणे व पिंपरी चिंचवड शहर सीसीटीव्ही प्रकल्पासाठी सल्लागार म्हणून मे. 
पीडब्ल्युसी कंपनीच्या एका व्यवस्थापकीय सल्लागारास व एका वरिष्ठ सल्लागारास फेज-१ साठी प्रकल्प निरीक्षण उपक्रम 
आयोजित करण्याकरीता (To conduct Project monitoring activities for Phase-4) दि.०१ एप्रिल, २०२३ ते दि.१९ 
सप्टेंबर, २०२३ पर्यंत तसेच एका वरिष्ठ सल्लागारास फेज-२ च्या REP च्या प्रसिध्दीनंतर (After the publishing of the 
Phase 2 RFP) ते दि. १९ सप्टेंबर, २०२३ पर्यंत माहिती तंत्रज्ञान विभागाच्या शासन परिपत्रक क्र. GAD-IT 
०८०/४/२०१४-0/७, Directorate of IT DIT (MH), Dt. २४.४.२०२३ नुसार, दि. २.८.२०२३ च्या शासन निर्णयान्वये 
मुदतवाढ देण्यात आली आहे. तद्नंतर उच्च स्तरीय शक्‍ती प्रदत्त समितीच्या दि.८.१.२०२४ रोजीच्या बैठकीतील 
निर्णयानुसार पुणे व पिंपरी चिंचवड शहर सीसीटीव्ही प्रकल्पासाठी सल्लागार म्हणून मे. पीडब्ल्युसी कंपनीच्या एका वरीष्ठ 
सल्लागारास व एक सल्लागारास दि.२०.९.२०२३ ते दि.३०.६.२०२४ पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली आहे. तसेच एका 
सल्लागारास फेज-२ च्या REP च्या प्रसिध्दीनंतर दि.३०.६.२०२४ पर्यंत माहिती तंत्रज्ञान विभागाच्या शासन परिपत्रक क्र. 
GAD-IT080/4/2014-O/O, Directorate of IT - DIT (MH), Dt. 5.10.2023 नुसार मुदतवाढ देण्यात आली 
आहे. उक्त सल्लागारांना माहिती तंत्रज्ञान विभागाच्या दि.०९.०५.२०१९ रोजीच्या शासन निर्णयाप्रमाणे मानधन अदा 
करण्यात येते. 


संदर्भ क्र.८ व ९ येथील पत्रान्वये पोलीस आयुक्त, पुणे शहर यांनी अनुक्रमे मे. पीडब्ल्यूसी कंपनीने सादर 
केलेल्या दिनांक २०.९.२०२३ ते ३१.१.२०२४ आणि दिनांक १.२.२०२४ ते २९.२.२०२४ पर्यंतच्या देयकांची पडताळणी 
केली असून सदर कालावधीत सल्लागारांचे काम समाधानकारक असल्याचे कळविले आहे. सबब पुणे शहर सीसीटीव्ही 
प्रकल्पाचे प्रकल्प सल्लागार मे. पीडब्ल्यूसी कंपनीने दिनांक २०.९.२०२३ ते ३१.१.२०२४ आणि दिनांक १.२.२०२४ ते 
२९.२.२०२४ पर्यंत केलेल्या कामाची देयके अदा करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. त्यानुषंगाने शासनाने 
खालीलप्रमाणे निर्णय घेतला आहे. 


शासन निर्णय 

पुणे व पिंपरी चिंचवड शहर सीसीटीव्ही प्रकल्पाकरिता सल्लागार म्हणून नियुक्‍त करण्यात आलेल्या मे. प्राईस 
वॉटर हाऊस कुपर्स प्रा.लि. या कंपनीने दिनांक २०.९.२०२३ ते ३१.१.२०२४ व दि.१.२.२०२४ ते २९.२.२०२४ या 
कालावधीसाठी अनुक्रमे रु.३७,६१,४४६/- व रु. ८,६१,४००/- असे (रु. ३७,६१,४४६ -- रु. ८,६१,४००) असे एकूण 
रु.४६,२२,८४६/- (रुपये TAO लाख बावीस हजार आठशे शोहेचाळीस फक्त) इतका निधी मे. पीडब्ल्युसी कंपनीस 


अदा करण्यास खालील तक्‍्त्यामधील तपशिलप्रमाणे मंजूरी देण्यात येत आहे:- 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः सीसीटी-३६१६/प्र.क्र.9७६/भाग-९/₹-७५२२४०/पोल-३ 


Pune CCTV Project Sep 2023 (20 Sep 23 to 31st Jan 2024) 


Applicable 
Man 
वी Resource क Month AMOUDE Billing Sub Total GST @ oe Total 
ह Period | Month Designation Deployment per Per day Claimed Amount 
Name Rate Days (INR) 18% 
(INR) Resource (INR) (INR) 
(INR) 
= 18% = 
A ee ट Ral E F G H=FxG J K pale x M Nett bt 
K M 
th 7 j j 
1 | 20 Bebe  ८0णवे डी, ० याता 3,85,000 100% 3,85,000 | 12,833.33 | 11 | 1,41,166.67 | 25,410 ca 1,66,576.67 
Sep 23 Bhatt Consultant 
2023 
To 
30५ शर i 
2 Sep | Amit Consultant | 3,45,000 100% 345,000 | 11,500.00 | 11 | 1,26,500.00 | 22,770 c 1,49,270.00 
Sep 23 Shinge 
2023 
3 Oct-23 | Devashish | Senior 3,85,000 00% 3,85,000 NA 3,85,000.00 | 69,300 pe] 4,54,300 
Bhatt Consultant 
gi Oct-23 ee Consultant | 3 45,000 00% 3,45,000 NA 3,45,000.00 | 62,100 eee] 4,07,100 
1 Det Nov- Devashish Senior 
5 | 2023 3,85,000 00% 3,85,000 NA 3,85,000.00 | 69,300 | 4,54,300 
23 Bhatt Consultant 
ie Nowe , Consultant | 3 45,000 00% 3,45,000 NA 3,45,000.00 | 62,100 eel 4,07,100 
23 Shinge 
To 
7 Doce |) Devashish| senior 3,85,000 00% 3,85,000 NA 3,85,000.00 | 69,300 he 4,54,300 
23 Bhatt Consultant 
318 - aa 
fa Jan Bec > | Sarl onsuitant | 3 45,000 00% 3,45,000 NA 3,45,000.00 | 62,100 [ee] 4,07,100 
23 Shinge 
2024 
ie janet. (ल्क, रोठा 3,85,000 00% 3,85,000 NA 3,85,000.00 | 69,300 ee 4,54,300 
Bhatt Consultant 
10 Jan-24 che Consultant: | 3:45 900 00% 3,45,000 NA 3,45,000.00 | 62,100 हिं 4,07,100 
Total 31,87,666 | 5,73,780 hoe. 37,61,446 
Pune CCTV Project (Feb 2024) 
Man अ OPE 
: Period Month Resource Designation Month Deployment per गत GST @ Claimed Total Amount (INR) 
Name Rate (Percentage) (INR) 18% 
(INR) Resource (INR) 
(INR) 
A ise C mae E F G H=FxG J= 18% x | Peed] L=l+J+K 
1 Feb-24 १४३90. | Senior 3,85,000 100% 3,85,000 | 3,85,000 69,300 ka 4,54,300 
Bhatt Consultant 
Feb- 
24 ror 
2 Feb-24 shite Consultant | 3,45,000 100% 3,45,000 | 3,45,000 62,100 1. 4,07,100 
Total 7,30,000 544 1,400 [ed 8,61,400 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः सीसीटी-३६१६/प्र.क्र.9७६/भाग-९/₹-७५२२४०/पोल-३ 


२. ओ)उपरोक्तरकमाह्यादरमहिना दरमाणुस (Man-Month) तत्वानुसार अदा करण्यात येत आहे. 

ब) संदर्भ क्र.9 अन्वये मे. पीड्ब्ल्युसी कंपनीने सादर केलेल्या देयकानुसार सदर रकमा देण्यात येत आहेत. 
सदर रकमांमध्ये दिनांक २०.९.२०२३ ते ३१.१.२०२४ आणि दिनांक १.२.२०२४ ते २९.२.२०२४ या 
कालावधीसाठी १८% वस्तू आणि सेवा कर समाविष्ट करण्यात आला आहे. 

क) सीसीटीव्ही प्रकल्पासाठी संबंधित कंपनीला सल्लागारांच्या मानधनापोटी जादा रक्‍कम अदा केली आहे असे 
निदर्शनास आल्यास सदर जादा रक्कम संबंधित कंपनीकडून समायोजित करण्याचा अधिकार शासनास 
राहील. 

ड) सदर देयके ही अंमलात असलेले कर वजाती करून अदा करण्यात यावी. 


३. प्रस्तुत प्रकरणी येणारा खर्च "२०५५ - पोलीस, (००) १०९, जिल्हा पोलीस, (००) (०१) जिल्हा पोलीस बल, १३, 
कार्यालयीन खर्च (२०५५०१६८)" या लेखाशीर्षाखाली सन २०२३-२४ या आर्थिक वर्षातील मंजूर अनुदानातून 
भागविण्यात यावा. 


४. सदर निधी कोषागारातून आहरीत करण्यासाठी पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांना “नियंत्रक 
अधिकारी” म्हणून घोषित करण्यात येत आहे व त्यांच्या अधिनस्त आहरण व संवितरण अधिकाऱ्याला “आहरण व 
संवितरण अधिकारी” म्हणून घोषित करण्यात येत आहे. 


५. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात 
आला असून त्याचा संकेतांक २०२४०३२११५४१४९५१२९ असा आहे. हा शासन निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकीत 
करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by KAILAS ARJUN GAIKWAD 
KA | | A A J U N DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=HOME 
DEPARTMENT, 


2.5.4.20=b3 1abfcb1894c4c597cc944f1 9a89f474e7b98a708cc03e 


b46cd241a604d42bb, postalCode=400032, st=Maharashtra, 


serialNumber=47D160717AE29C2D2661B5275D8B9B4CFAE9389 
3BE65A27853145A4C04D865CD, cn=KAILAS ARJUN GAIKWAD 


(कैलास गायकवाड) 
सहसचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 


पोळीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 
पोलीस आयुक्त, पुणे हहर. 
. संचालक, लेखा व कोषागारे, महाराष्ट्र शासन, मुंबई. 
४. जिल्हा कोषागार अधिकारी, पुणे. 
५. प्रधान महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता / लेखा परीक्षा)-१, महाराष्ट्र, मुंबई. 
६. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता / लेखा परीक्षा)-२, महाराष्ट्र, नागपूर. 
७. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 
८. निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई. 
९. मे. पीडब्ल्युसी प्रा.लि., २५२, वीर सावरकर मार्ग, शिवाजी पार्क, दादर, मुंबई - ४०००२८. 
१०. कार्यासन अधिकारी (व्यय-७/विनियम), वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
११. कार्यासन अधिकारी (अर्थसं-१), गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
१२. निवड नस्ती / पोल-३. 


समम मीर 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


